Reg.No.NPCITY/236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६, अंक २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० / ज्येष्ठ २८- आषाढ ३, शके १९ ४२ [ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


नाही. 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . 

भाग एक - अ.-( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
१-१० 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२६ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक क , लि .- भू.सं. - कावि -१३२७-२०२०. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अ .- एक -१ ( १५५०) 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” 

म्हणूननिर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी, अकोला आहेत. 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या मालमत्तेचे वर्णन 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु - ४७- जांभा बु.- ०१-२०१६-२०१७, मौजा जांभा बु., तालुका मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला. 
नमुना ८ नुसार नमुना ८ नुसार संयुक्त मोजणी प्रमाणे संपादीत 

शेरा 
मालमत्ता क्रमांक मालमत्तेचे क्षेत्रफळ 

क्षेत्रफळ ( चौ . मी .) 
घराचे संपादीत 

खुल्या 

जागेचे 
क्षेत्रफळ संपादीत क्षेत्रफळ क्षेत्रफळ 


एकूण संपादीत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


( ४ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


२०८ 


१३८.९ ८ 


४२.७ ९ 


९ ०.४ ९ 


१३३.२८ 


९ ६ 


७७.३० 


३५.८० 


४३.०३ 


७८.८३ 


२ 

३ 


९ ५ 


७ ९ .७१ 


५४.५० 


१ ९ .८५ 


७४.३५ 


४ 


३७५ 


६३.५५ 


४३.८० 


४४.४६ 


८८.२६ 


३७६ 


६३.५५ 


४२५३ 


३१.३२ 


७३.८५ 


६ 


३७७ 


१२७.० ९ 


०.०० 


६ ९ .८ ९ 


६ ९ .८ ९ 


खुली जागा 


७ 


१५० 


२७.८७ 


१४.४२ 


११.९९ 


२६.४१ 


८ 


१४ ९ 


२४.१५ 


२५.३० 


०.०० 


२५.३० 


९ 


१५१ 


२७.८७ 


१५.०३ 


८.०३ 


२३.०६ 


१० 


१०६ 


९ १.७ ९ 


१३.९९ 


८२.४८ 


९ ६.४७ 


११ 


१०५ 


८२.१३ 


२ ९ .८६ 


३३.४ ९ 


६३.३५ 


१२ 


१०४ 


६७.६३ 


५३.९ ६ 


७.७८ 


६१.७४ 


१३ 


१३४ 


१३०.०६ 


२८.३५ 


९ ०.०५ 


११८.४० 


१४ 


१० ९ 


७४.३२ 


६७.१५ 


१.६७ 


६८.८२ 


१५ 


१११ 


५१.९ ३ 


३६.५१ 


११.१८ 


४७.६ ९ 


१६ 


११० 


५१.९ ३ 


३८.५० 


११.५१ 


५०.०१ 


१७ 


१३८ 


५०.५ ९ 


३७.६५ 


०.०० 


३७.६५ 


१८ 


११४ 


८०.२ ९ 


५५.८१ 


२.४५ 


५८.२६ 


१ ९ 


११२ 


४१.८१ 


२७.०३ 


०.०० 


२७.०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०२०/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ४२ 


سه 


अनुसूची- एक - चालू 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


२० 


११३ 


४१.८१ 


२१.७१ 


०.०० 


२१.७१ 


२१ 


९ १ 


३४.४२ 


३७.४३ 


०.०० 


३७.४३ 


२२ 


१०७ 


५३.०० 


६०.१२ 


२.४७ 


६२.५ ९ 


२३ 


१०८ 


५३.१४ 


२७.९ २ 


२.९ ० 


३०.८२ 


२४ 


८३ 


४३.४८ 


१०.८० 


१८.७४ 


२ ९ .५४ 


२५ 


८३/१ 


४३.४८ 


११.२० 


१ ९ .७२ 


३०.९ २ 


२६ 


८३/२ 


४३.४८ 


१४.०० 


२०.४२ 


३४.४२ 


२७ 


८३/३ 


४३.४८ 


३२.०८ 


४१५२ 


७३.६० 


२८ 


७३ 


१५७.१ ९ 


२३.२८ 


१३४.२४ 


१५७.५२ 


२ ९ 


७४ 


४५.०० 


२ ९ .०३ 


१८.६५ 


४७.६८ 


३० 


७५ 


४४.२२ 


२२.०५ 


२३.६ ९ 


४५.७४ 


३१ 


२७ 


८१.७५ 


०.०० 


६५.६४ 


६५.६४ 


खुली जागा 


३२ 


४१७ 


५०.१७ 


२८.३३ 


५०.०६ 


७८.३ ९ 


३३ 


८ 


५४.६३ 


५.५७ 


५२.४५ 


५८.०२ 


३४ 


३ ९ ७ 


५३३.४५ 


०.०० 


१३१.५१ 


१३१.५१ 


खुली जागा 


३५ 


९ 


१२५.७० 


२७.१७ 


११६.४८ 


१४३.६५ 


३६ 


५८१ 


४७.९ ४ 


२१.४७ 


२०.५८ 


४२.०५ 


३७ 


५२२ 


४२.९ २ 


४०.३२ 


८.०२ 


४८.३४ 


३८ 


५२३ 


१ ९ ५.१० 


१०७.४ ९ 


३ ९.९ ७ 


१४७.४६ 


३ ९ 


४६६ 


६५.२२ 


०.०० 


६०.७८ 


६०.७८ खुली जागा, तसेच मा . विभागीय 

आयुक्त अमरावती यांनी मंजूर 
केलेल्या पुनर्वसन योजनेत सदर 
मा . क्र . ४५६ दर्शविण्यात आला आहे . 


४० 


१६६ 


४१.८२ 


३६.६४ 


०.०० 


३६.६४ 


४१ 


५६ 


५०.५४ 


४४.८५ 


६.८१ 


५१.६६ 


४२ 


४६ 


८ ९ .७४ 


२१.७८ 


६६.४२ 


८८.२० 


४३ 


५२८ 


६७.४५ 


४०.४० 


६१.०५ 


१०१.४५ 


४४ 


५२ ९ 


१८३४.८४ 


४७३.८ ९ ५ 


१५८३.५२५ 


२०५७.४२ 


४५ 


३८५ 


९ ५.१३ 


०.०० 


१०४.९ १ 


१०४.९ १ 


खुली जागा 


४६ 


६३ 


४५.५२ 


७.९ ७ 


३८.६६ 


४६.६३ 


४७ 


६४ 


४५.५२ 


१६.५३ 


१२.०३ 


२८.५६ 


४८ 


६५ 


४५.५२ 


६४.०३ 


०.०० 


६४.०३ 


४ ९ 


५ ९ 


६ ९ .६८ 


२५.९ ६ 


१२.६६ 


३८.६२ 


५० 


५५ 


३४.७५ 


१७.५७ 


०.०० 


१७.५७ 


५१ 


६२ 


४८.७७ 


१८.०० 


१६.५० 


३४.५० 


५२ 


१३ ९ 


६८.०१ 


२३.७८ 


४८.६७ 


७२.४५ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४ , २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ४२ 


अनुसूची- एक - चालू 

( ४ ) 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 
३३.१७ 


चौ . मी . 
३०.६५ 


चौ . मी . 
३०.६५ 


५३ 


८८ 


०.०० 


५४ 


१४० 


९ ३.१२ 


३१.८ ९ 


६ ९ .०६ 


१००.९ ५ 


५७ 


४७.९९ 


३ ९.४९ 


७८.१६ 


११७.६५ 


५६ 


५०४ 


७८.९९ 


०.०० 


६५.७ ९ 


५७ 


४ ९ ० 


७८.९ ७ 


०.०० 


६५.७ ९ 


५८ 


४८७ 


७८.९ ७ 


०.०० 


६५.७ ९ 


५ ९ 


३५६/१ 


७.५४ 


७.५४ 


०.०० 


६० 


१३५ 


२३०.४० 


०.०० 


२३०.४८ 


६१ 


५ ९ ७ 


१८.५८ 


०.०० 


१ ९ .०० 


६२ 


२१ 


७४.३२ 


०.०० 


७४.३२ 


६३ 


२२ 


७४.३२ 


०.०० 


७४.३२ 


६४ 


५२५ 


२६५.०० 


०.०० 


६५ 


५२६ 


४८.०० 


०.०० 


O 


६६ 


५२४ 


११.०० 


०.०० 


O 


६५.७ ९ 

खुली जागा 
६५.७ ९ 

खुली जागा 
६५.७ ९ 

खुली जागा 
७.५४ 
२३०.४८ 

खुली जागा 
१ ९ .०० 

खुली जागा 
७४.३२ 

खुली जागा 
७४.३२ 

खुली जागा 
२३८.८६ सदरची मालमत्ता जुन्या संयुक्त 

मोजणी अहवालानुसार घेण्यात 

आली आहे. 
५६.३० सदरची मालमत्ता जुन्या संयुक्त 

मोजणी अहवालानुसार घेण्यात 

आली आहे . 
११.६४ सदरची मालमत्ता जुन्या संयुक्त 

मोजणी अहवालानुसार घेण्यात 

आली आहे. 
१०२.१७ 

सदरची मालमत्ता जुन्या संयुक्त 
मोजणी अहवालानुसार घेण्यात 

आली आहे. 
४२.१० जुन्या संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये 

सदरच्या मालमत्तेचा क्र .८८ दर्शविला 

आहे. 
११.१० जुन्या संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये 

सदरच्या मालमत्तेचा क्र . दर्शविण्यात 

आलेला नाही. 
१४.४५ जुन्या संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये 

सदरच्या मालमत्तेचा क्र . दर्शविण्यात 

आलेला नाही. 
६४.६१ जुन्या संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये 

सदरच्या मालमत्तेचा क्र . दर्शविण्यात 
आलेला नाही . 


६७ 


५२० 


१०६.०० 


०.०० 


O 


६८ 


६१४ 


७०.०० 


०.०० 


O 


६ ९ 


६१२ 


९ .०० 


०.०० 


० 


७० 


६१० 


२१.०० 


०.०० 


० 


७१ 


६११ 


२७.८७ 


०.०० 


. 


एकूण 


४६०२.५ ९ 


२०८३.९ ३ 


४०८१.४६ 


६७०६.६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९ ४२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्प, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 
काटेपूर्णाबॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे बाधित होणारे मौजा जांभा बु., ता . मुर्तिजापूर या गावातील 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गावठाण . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


-- 


सदर प्रकल्पामुळे ४३१६ हे. आर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे लाभक्षेत्रातील 
शेतक-यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदर प्रकरणात भूधारकांचे विस्थापन होत असून विस्थापित होणा- या कुटुंबासाठी संबंधित आवेदक यंत्रणा कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा 
सिंचन विभाग , खामगांव ता . खामगांव, जि . बुलडाणा यांचेमार्फत मुर्तिजापूर तालुक्यातील मौजा जांभा बु., ता. मुर्तिजापूर येथील गावठाणमधील जागेत 
पुनर्वसन करण्यात येणार आहे . 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ ,दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. 


टीप 


: 


— उक्त जमिनीच्या आराखड्यांचेनिरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुर्तिजापूर , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला येथे करता 

येईल. 


अकोला : 


जितेंद्र पापळकर , 


दिनांक ९ जून २०२० . 


जिल्हाधिकारी , अकोला. 


अ.- एक -२ ( १५५०). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४ , २०२० / ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९ ४२ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४२७. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक प्र.अ- भू.सं- कली.- कावि - २२८-२०२० . – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या 
कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भू.सं - कावी -४१३-२०१९ , दिनांक ३ मे 
२०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०१८-२०१९ , गाव नेर , तालुका नेर, जिल्हा यवतमाळ. 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

हे . आर 


१ 


१३६/१ 


१०१ 


१३६/२ पैकी 


० ५० 


२ 

३ 


१३६/२ पैकी 


० ५१ 


४ 


१३६/३ 


१६२ 


५ 


१३६/४ 


११६ 


६ 


१५८/१ पैकी 


०६१ 


७ 


१५८/१ पैकी 


०६० 


८ 


१५ ९ 


१६१ 


१६० पैकी 


१२१ 


१० 


१६० पैकी 


१३८ 


११ 


१६१/१ 


१३१ 


१२ 


१६१/२ पैकी 


० ९ १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४ , २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९ ४२ 


७ 


अनुसूची- एक - चालू 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१३ 


१६१/२ पैकी 


०५० 


१४ 


१६१/३ 


१४१ 


१५ 


१६१/४ पैकी 


०७४ 


१६ 


१६१/४ पैकी 


० ७५ 


एकूण 


१५८३ 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


टाकळी डोल्हारी प्रकल्प . 


।। 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


उदापूर गावाचे पुनर्वसनाकरीता. 
उदापूर गावाचे पुनर्वसन . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
टाकळी डोल्हारी प्रकल्पाकरीता मौजा - उदापूर गावाचे पुनर्वसनकरीता . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या संकीर्ण ०१/ २०१५ /प्र.क्र .३/ अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार 
अभिकरणाने दिलेला) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. 


: 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


एम. देवेंदर सिंह , 


यवतमाळ : 
दिनांक २७ मे २०२० . 


जिल्हाधिकारी, 


यवतमाळ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४ , २०२०/ ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९ ४२ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ४२८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - भूसंपादन -मं.अ - ४२४-२०२० . - 


, 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , असाधारण क्र . 
१६० महसूल व वन विभाग अधिसूचना दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- भाग -२- अ -२, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ 
( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्येपार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४ , २०२० / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९ ४२ 


९ 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-२०१६-२०१७, गाव किनगावराजा, तालुका 

सिंदखेडराजा, 

जिल्हा 

बुलडाणा . 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


२१५ पै . 


०३२ 


२ 


२३ ९ पै . 


०२५ 


३ 


२४० पै . 


४ 


२५८ पै . 


० १२ 


३२५ पै . 


००६ 


६ 


३२५ पै . 


००५ 


७ 


३२५ पै . 


००६ 


एकूण 


० ८ ९ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


खडकपूर्णा प्रकल्प , 

देऊळगावराजा. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी 
मौजे किनगावराजा , 

तालुका सिंदखेडराजा , जि . बुलडाणा 

येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादन 
प्रस्ताव ०.८ ९ हे . आर 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


पुरवठा होणार 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदयाना पाणी 
आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , 
शेतकरी , भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
(STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा कालवा हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा कालवा हा कमी 
क्षेत्रावरून जात असून त्यास शेतक -यांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अ- एक -३ ( १५५०). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०२० / ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम (६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 


निर्धारणातून सूट आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


या कालव्यामुळे शेतीसाठी पाणी, तसेच जमिनीच्या भूगर्भातील पाण्याची पातळीत वाढ 
होणार असून त्यामुळे सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदयाना पाणीपुरवठा होणार 
आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असल्यामुळे भूसंपादनास 
शेतक - यांची संमती आहे. तसेच सदरचा कालवा हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील असून 
अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदर कालव्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण 
बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा 
प्रश्नच उद्भवत नाही 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक 


: - निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, सिंदखेडराजा, ता . सिंदखेडराजा, जि . बुलडाणा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


सुमन चंद्रा , 


बुलडाणा : 
दिनांक १३ मार्च २०२० . 


जिल्हाधिकारी , 


बुलडाणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


